कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
संवर्गातील अभियंत्यांची बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली २०१८/प्र.क्र.८९/२०१८/आ.(शा.अ.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९.०५.२०१८. 
आदेडशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 मधीळ कलम ४(४ आणि ४(५) मधील तरतुदीनुसार, मुख्य 
अभियंता(वि.प्र,, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खाली नमुद शाखा अभियंता संवर्गातील 
अभियंत्यांची नावासमोर दर्शविल्यानुसार (स्तंभ ४ नुसार) सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र भियंत्य कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
नाव 

कित २ ३ ae. ere 
१) । श्री.बाबासाहेब | मुख्य अभियंता(वि.प्र), जलसंपदा | अधीक्षक अभियंता व संचालक, 
गंगाधर विभाग, पुणे अंतर्गत अ.अ. व प्रशासक, । पाटबंधारे संशोधन व विकास 
शितोळे, शाखा | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर | संचालनालय, पुणे अंतर्गत 
अभियंता अंतर्गत उजनी धरण व्यवस्थापन विभाग, | पाटबंधारे संशोधन विभाग, पुणे 
भीमानगर अंतर्गत भीमा उपसा सिंचन । अंतर्गत पाटबंधारे संशोधन व 
उपविभाग क्र.४, पळसदेव अंतर्गत भीमा जलनि:स्सारण उपविभाग, 

उपसा सिंचन शाखा, लोणी बोरीबेळ. । माळेगांव वसाहत. 


२. आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या संबंधित 
कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशातील स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. आदेझात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित कार्यकारी 
संचालक /मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या संबंधित 
अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेञा निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना 
त्वरित कार्यमुक्त करावे. सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त पदा 
अभावी आदेश कार्यान्वित करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्यांना सक्‍तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी 
मंजूर करावा लागतो. अशा प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 
४. संबंधित कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, शासन 
स्तरावरील प्रस्तुत आदेशा प्रथम कार्यान्वित करुन तद्‌नंतरच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रदेज्ञांतर्गत बदल्यांचे आदेशा 
कार्यान्वित करावेत. शासनाने केलेल्या आदेशात क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त नसेल अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित करण्यास प्रशासकीय 
अडचण उद्भवत असेल तर, अशा बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन अहवाल सादर करावा. 

५. संबंधित कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
वरीलप्रमाणे संबंधित कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता यांच्या बदलीची अंमलबजावणी करताना सदर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.८९/२०१८/आ.(शा.अ,) 


बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पदांपेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता घ्यावी. 
&. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ यांच्या कार्यमुक्ती आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
७. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने संबंधित अभियंत्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०९१२३७५७५३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Arvind Vitthalrao Pagar 
Arvind oon : 


Depi 
400032, st=Mahi 


posta 
Vitthalrao bosebsertrbobetdabstnedsetss, 


ber=3c4bfael 1cba198118c1c28e0ff346 


IN 
86b6c0a82a270584a7daed60418b2f3: 


Pagar xaos 
Date: 2018.05.09 12:38:36 +05'30' 


(अरविंद पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 9 
२ 


3 
8 


षु 


मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (जस, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे. 

मुख्य अभियंता(वि.प्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर. 
स.स.(प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन आ. (शा.अ.) संग्रहार्थ. 


&. ८2 >£ & ६८८८ ८२ 2 


~ 
Ye >. Tare *->< 


र 
Go 


पृष्ठ २ पैकी २ 


